मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, 
जिल्हा बुलढाणा करिता स्वीय प्रपंजी लेखा 
(P.L.A.) उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक एमसीटी-०३२२/प्र.क्र.७२/परिवहन-५ 
मादाम कामारोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जुले, २०२४ 


वाचा : १) जिल्हा AAT तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र.६०१/२०२१, दिनांक १४.०७.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमसीटी-०३२२/प्र.क्र.७२/परिवहन-५, 
दि.२८.०३.२०२२. 
3) महाळेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. TM/Ch-2/UOR १०.९७/-०॥6 
[).1_&))/२०२३-२४/८२७, दि.२७.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

शासन अधिसुचना, गृह विभाग क्रमांक एमसीटी-०८०५/१०६३/१३६/परिवहन-५, दिनांक २५ जुले, 
२००६ अन्वये अपघाताच्या बाबतीतील नुकसान भरपाईसाठी ज्यामध्ये मोटार वाहनाच्या वापरामुळे व्यक्‍तींना 
मृत्यू किंवा शारिरीक इजा पोहचणे किंवा एखाद्या त्रयस्थ व्यक्‍तीच्या मालमत्तेस हानी पोहचणे किंवा दोन्ही 
बाबतीतील दाव्यावर अधिनिर्णय देण्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यातील जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी त्या 
महसुली परिक्षेत्रासाठी दर्शविण्यात आलेल्या क्षेत्रासाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. 

जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहकर यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये मोटार 
अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा करिता स्वीय प्रपंजी लेखा (P.L.A.) उघडण्यास 
मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये पदसिद्ध सदस्य, 
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांना “कार्यालय प्रमुख” आणि “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात आले असून मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा 
बुलढाणा करिता स्वीय प्रपंजी ळेखा (PLA) उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांच्या नावे महाराष्ट्र 
कोषागार नियम,१९६८ मधील नियम ५१२ नुसार मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा 
बुलढाणा करिता ठेवीच्या रकमांसाठी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


4. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 

2. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit 
Account. 

3. Compensation and other amounts deposited as per the Court Direction. 
Expenditure from the PD/PLA will also be made as per the Courts Direction. 

४. No Revenue receipt/Revenue expenditure transactions shall be booked in this PD. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-०३२२/प्र.क्र.9२/परिवहन-५ 


4. On a Monthly basis, the balances in this Personal Deposit Account shall be 
reconciled with the Treasury Office and yearly reconciliation with A G office for all 
types of Personal Deposits. 

६. At the end of each financial year the balance in the PD may be forwarded by the 
Treasury office to AG for confirmation. 

७. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit 
Account. 

८. Office of the Principal Accountant General (A&E)-Il, Nagpur will issue an authority 
on receipt of Government Orders. 


तसेच सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खाते हाताळताना खालील बाबींची दक्षता घेण्यात यावी. 

१) सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा यांच्या नावाने उघडण्यात 
येणा-या स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यातील निधीचा वापर न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे, संबंधित 
पक्षकारांसाठी, विरुद्ध पक्षकारांनी जमा मोटार अपघात विभागाच्या देय रकमा अदा करण्यासाठी 
करण्यात यावा. तसेच सदर खात्यातून आदेशाप्रमाणे संबंधित पक्षकारांना मोटार अपघात 
विभागाच्या वसूली व इतर देय रकमा अदा करण्यात याव्यात. 

२) सदर स्वीय प्रपंजी ळेखा खात्यामध्ये वेळोवेळी आर्थिक व्यवहार होणे आवश्‍यक आहे. सदर खाते बंद 
पडणार नाही, याची दक्षता संबंधित कार्यालयाने घ्यावी. 

३) सदर खात्याच्या व्यवहारांचे ताळमेळ (Reconciliation) व परिक्षण याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
कार्यालयांची राहील. 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१८४/२३/कोप्र-५, दि.१९.७.२०२३ अन्वये व 
मा.महाळेखापाल-१, मुंबई यांच्या अनौ.सं.क्र. TM/Ch-2/UOR No.89/Home D.L&JD/2023-28/220, 
दि.२७.१०.२०२३ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७१५१५५७०५१२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MADKAR PRATAP टे दना 
SAMPATRAO 


ial -B6C9D92AA5S99BE94C2F 37BF0363AAF3D243DE7 3AGA2F 1SADAE 
MADKAR PRATAP SAMPATRA\ 
Date: 2024.07.15 16:08:14 +05'30 


(प्रताप माडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय (अपिलेट शाखा), मुंबई. (पत्राने) 

जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मेहकर . 

सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा. 

उप कोषागार अधिकारी, मेहकर, जिल्हा बुलढाणा. 

वित्त विभाग (कोषा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (परिवहन-५), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


